Start Up Village Entrepreneurships 
Programme (SVEP) या योजनेकरीता केंद्र 
शासनाचा हिस्सा वितरीत करण्यासाठी नवीन 
लेखाशिर्ष उघडणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः उमेद - २०२१/प्र.क्र.५२/योजना-३ 
मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २३ ऑगस्ट, २०२१ 
वाचा :- 
१. शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्र.मजिअ-२०१६/प्र.क्र.१९१/योजना-३, दिनांक १२ मे, २०१७. 

प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाने सन २०१५ मध्ये ग्रामीण भागातील युवकांना उद्योग करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी 

Start Up Village Entrepreneurships Programme (SVEP) ही योजना राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती 
अभियानाचा भाग म्हणून राबविण्याचा निर्णय वाचा येथील नंबर एक च्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. 
राज्य शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान महाराष्ट्र राज्यात राबविण्याबाबत दिनांक १८ जुले, 
२०११ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निर्णय घेतलेला आहे. Start Up Village Entrepreneurships 
Programme (SVEP) या योजनेसाठी सन २०१९ पर्यंत केंद्र शासनामार्फत प्राप्त होणारा निधी हा थेट 
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या खाती प्राप्त होत असल्यामुळे केंद्र हिस्सा यासाठी 
लेखाशिर्ष उघडण्यात आलेले नव्हते. तथापि, माहे डिसेंबर, २०२० पासून केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणारा 
निधी हा राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा होत असल्यामुळे सदर केंद्र हिस्सा वितरीत करण्यासाठी नवीन 
स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

Start Up Village Entrepreneurships Programme (SVEP) या योजनेसाठी प्राप्त होणारा केंद्र 
हिस्सा वितरीत करण्यासाठी खालील प्रमाणे नवीन स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्यास शासनाची मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


लेखाशिर्ष मराठी लेखाशिर्ष इंग्रजी 


मागणी क्र.एल ३, Demand No.L-3, 


२५०१, ग्रामविकासासाठी विशेष कार्यक्रम, 2501, Special Programmes for Rural 
Development, 06, Self Employment 


०६, स्वयंरोजगार कार्यक्रम, Programmes, 101, Suvarna Jayanti Gram 
१०१, सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, (09) | Swayamrojgar Scheme, (01) Suvarna Jayanti 

सुवर्ण | जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना Gram Swayamrojgar Scheme, (01)(17) Start-up 
सुवण जयता ATA स्वयराजगार १ Village Entrepreneurship Programme (SVEP) 
(०१)(१७) स्टार्ट अप ग्रामीण उद्योजकता कार्यक्रम | (Central Share 60 %) (Scheme), 33 Subsidies, 
(केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (कार्यक्रम), ३३ अर्थसहाय्य, | 290! 8137) 


(२५०१ ए१३७) 


२. सदर झासन निर्णय मा.प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-।, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या मान्यतेने 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.ख.वि./चा-१/ग्रा.वि.वि.ज.सं.वि./यू.ओ.आर.-२८/२०२१-१२५, दिनांक 


शासन निर्णय क्रमांकः उमेद-२०२१/प्र.क्र.५२/योजना-३ 


१०.०६.२०२१ तसेच नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.४२८/का.१४४४, दिनांक १५.०३.२०२१ व 


वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.३८१/२०२१/व्यय-१५, दिनांक २४.०६.२०२१ अन्वये दिलेल्या 


मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८२३१३३८३०५८२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Pa et Digitally signed by Dilip Babasaheb Patil 

| | [2 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Rural Development Department, 
postalCode=400001, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=82e461e0a32ec649f0a60e4372f7c 
a a S a h = bbb3edff433d33ccOd95db6f8dbf1fa4f7f, 

serialNumber=6721aca60d5973c4d265472 

69488f4f9d7c98360213c1a8ca7eccc36b354 


p a T | 48ff, cn=Dilip Babasaheb Patil 
Date: 2021.08.23 16:10:16 +05'30' 
(दि. बा. पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, ग्रामविकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.राज्यमंत्री, ग्राम विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद यांचे स्वीय सहायक, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई. 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय (सर्व) 

जिल्हाधिकारी (सर्व) 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, दक्षिण 
विंग (एसबीआय साईड), सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४. 

उप संचालक (वित्त व लेख), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, दक्षिण 
विंग (एसबीआय साईड), सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४. 


१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा अध्यक्ष, ग्रामीण विकास यंत्रणा (सर्व) 
११) उप सचिव, वित्त विभाग (व्यय-१५) व ( अर्थ-१७) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२) उप सचिव, नियोजन विभाग (का.१४४४), मंत्रालय, मुंबई-३२. 


१३ 


१४) संचालक, निवासी व लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

१६) सह सचिव / उप सचिव, ग्राम विकास विभाग (सर्व कार्यासने). 
१७) निवडनस्ती. 


) 
) 
) 
) संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


